महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस आणि गाईडस या 
संस्थेतील आस्थापनाविषयक बाबींसंदर्भात आदेशा 


“मार्गदर्शक सूचना देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र : भास्कागा-३०२०/प्र.क्र.५७/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा :- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र: भास्कागा-३०२०/ 
प्र.क्र.५७/क्रीयुसे-३, दि.१८ डिसेंबर, 2020 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस आणि गाईडस या संस्थेतील आस्थापनाविषयक 
बाबींसंदर्भात आदेश/मार्गदर्शाक सूचना संदर्भाधीन दि.१८ डिसेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये 
दिल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील "कर्मचाऱ्यांच्या बदलीबाबत" या परिच्छेदातील 

"मुदतपूर्व बदल्यांचे प्रस्ताव आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा यांचेमार्फत शासनास सादर 
करण्यात यावेत" या ऐवजी ''सदर संस्थेतील कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी नसून १००% 
अनुदानित संस्थेतील कर्मचारी असल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या मुदतपूर्व बदल्यांबाबत खातेप्रमुख 
तसेच राज्य मुख्य आयुक्त म्हणून आयुक्‍त क्रीडा व युवक सेवा यांचे स्तरावर निर्णय घेण्यात यावा'' . 
असे आदेश देण्यात येत आहेत. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥80/७90[॥8.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२११२०३१२५९२२५६२१ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar “snes 
Nanal 


(स्वाती नानल) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा.मंत्री, (क्रीडा) यांचे खाजगी सचिव. 
२ मा.राज्यमंत्री (क्रीडा) यांचे खाजगी सचिव. 
३) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
8) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५) राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत स्काऊटस आणि गाईडस, नवी दिल्ली. 
६) सह सचिव, (प्रशा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः भास्कागा-३०२०/प्र.क्र.५७/क्रीयुसे-३ 


७ महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 

८) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

९) राज्य मुख्य आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस आणि गाईडस संस्था, मुंबई. 
१०)उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा,मुंबई. 

११) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (स्काऊट WS कार्यासनाशी संबंधित). 
१२) सहाय्यक संचालक, क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य पुणे (स्काऊट गाईड आस्थापना 
कार्यासनाशी संबंधित). 

अवर सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रीयुसे-२, मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव /कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रीयुसे-३, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, प्रशञा-२ व प्रशा-५, मंत्रालय, मुंबई. 

राज्य चिटणीस (अ.का.), महाराष्ट्र राज्य भारत स्काऊटस आणि गाईडस संस्था, मुंबई. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

निवड नस्ती, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, क्रीयुसे-३, मंत्रालय, मुंबई. 


१३ 
१४8 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 


१९ 


~S Oo हे की कलक fl Ce wa 


A 
0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


